शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१७/प्र.क्र.9५/१७/तांशि- 9, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ११ एप्रिल, २०१८. 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/ 
परिविक्षा/२०१७/४५८, दि. ०१/०६/२०१७. 


शासन निर्णय:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन,गोंदिया येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारक रित्या पूर्ण 
केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त 
करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा हासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा कालावधीत | परिविक्षा कालावधी | 
ज्या संस्थेत कार्यरत आहेत | निर्णय क्रमांक | केल्याचा दिनांक | उपभोगलेली रजा पूर्ण केल्याचा 
त्या संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक 
| १. | २. ३. [1 ४. | प. ६. 
i श्री. कृष्ण कुमार श्रीकांत एससीटी- ०५/०६/२०१२ निरंक ०४/०६/२०१४ 
प्रसाद ६५१०/प्र.क्र.२५३ (म.पू (म.नं.) 
अधिव्याख्याता, संगणक (भाग-१) /१०/ 
अभियांत्रिकी, शासकीय तांशि-७. 
तंत्रनिकेतन, गोंदिया दि. १५/०५/२०१२ 
०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१११६५९५४९००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sudhir Jaya 
Shetty 


Wa: 


igitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
Of Maha 


uc partment, post 
4.20=720a277025fdf5a4898! 
05, 


rashtra, ou=Higher And Technical 


falCode=400032, st=Mal 


harashtra, 
b244953b82406eea05963bc456f1 e1e8621e 


serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd78 16002 
b4afOffbf1111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
rate) 2018,04.11 17:03:18 +05'30' 


(सुधीर जया ३ 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्री. कृष्ण कुमार श्रीकांत प्रसाद, अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, गोंदिया (तंत्रशिक्षण 


संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, गोंदिया, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया, 


६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


